प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (अनुसूचित जाती 
उपयोजना) (विघयो) अंतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षामध्ये केंद्र शासनाच्या हिळ्ड्याचा पहिल्या हप्त्याचा 
पहिला भाग निधी रु.९३०२.९२५ लाख व राज्य शासनाच्या 
हिळ्याचा निधी रू.६२०१.९५० लाख एवढा निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२५८/योजना-१० 
बांधकाम भवन, 24 मर्झबान रोड, 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख: ०५ डिसेंबर, २०२३. 


वाचा :- 


१) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार,नवी दिल्ली यांचे HM. J-92024/9/2023-RH- 
Accts.(2-A), दि.०६.११.२०२३ रोजीचे आदेशा. 


२) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण यांचे पत्र क्र. राव्यक-ग्रागु/ लेखा(प्रआयो) 
/4st installment/ अनु.जाती./२०२३/१८३७, दि.०८.११.२०२३. 


३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 


४) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.६१/ 
अर्थसंकल्प (विघयो), दि.०१.१२.२०२३ 


शासन |नणंय निर्णय :- 


प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (अनुसूचित जाती उपयोजना) (विघयो) अंतर्गत सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र शासनाच्या हिळ्याचा पहिल्या हप्त्याचा पहिला भाग रु.९३०२.९२५ लाख एवढा निधी 
व समरूप राज्य हिस्सा रू.६२०१.९५० लाख असे एकूण रु. १५५०४.८७५ लाख इतका निधी खर्च करण्यास 
व अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर खर्च सन २०२३-२४ या वर्षातील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा व केंद्र हिक्याचा निधी 
मागणी क्र. एन-३ २५०५ ग्रामीण रोजगार, ६० इतर कार्यक्रम, ७८९ अनुसूचित जातींसाठी विहोष घटक 
योजना (०१) (०४) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) ३१ सहाय्यक अनुदाने 
वेतनेत्तर (२५०५ ए१०२) व राज्य हिळछ्याचा निधी मागणी क्र. एन-३ २५०५ ग्रामीण रोजगार, ६० इतर 
कार्यक्रम, ७८९ अनुसूचित जातींसाठी विशहोष घटक योजना (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२२/प्र.क्र.२५८/योजना-१०, दि. नोव्हेंबर, 2023 


योजना (०१)(०५) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) ३१ सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) (२५०५ ए १११) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

३. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील माहिती कार्यासन 
योजना-२ यांना सादर करण्यात यावी. १) मंजूर केलेळी रक्‍कम, २) कोषागारातून काढलेली रक्‍कम, 
३) रक्‍कम काढल्याचा देयक क्रमांक व दिनांक, ४ महालेखापाल कार्यालयात नोंद झालेल्या रक्‍्कमेशी 
ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र. 


४. प्रस्तुत निधीबाबत उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण-गृहनिर्माण हे आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून (संकेतांक क्रमांक १२०१००५१८३) तसेच संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण - 
गृहनिर्माण हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. सदर निधीची देयके ठाणे कोषागार अंतर्गत 
उपकोषागार कार्यालय, कोकण भवन, बेलापूर येथे पारित करण्यात यावेत. 
५. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आलेले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्याची व 
कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. अन्यथा शासन स्तरावरुन 
कारवाई केली जाईल. 
६. सदर शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.१७९/अर्थसंकल्प, दि.०१.१२.२०२३ अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार तसेच वित्त विभागाच्या 
महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२३ निधी वितरणाबाबतच्या दिनांक 92 एप्रिळ, २०२३ च्या शासन 
परिपत्रकातील, केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत निधी वितरणाबाबतच्या अटी व शार्तीनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२०५१२४५१०३७२० असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sangeeta 


Sa Nn g eeta Madan Kholgadge 


DN: cn=Sangeeta Madan 


M d Kholgadge, o=Rural Development 
a a Nn Department, ou, 


email=sangeeta.kholgadge@nic.i 


Kholgadge ०५ 


Date: 2023.12.05 17:36:14 +05'30' 
(सं. म. खोलगाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पुष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२२/प्र.क्र.२५८/योजना-१०, दि. नोव्हेंबर, 2023 


प्रत, 


) महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१, मुंबई (पाच जादा प्रतींसह) 
) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 
४) उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, बेलापूर. 
) 
) 
) 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (वि.घ.योजना), FATS, मुंबई -32. 

वित्त विभाग (व्यय-१४ व १५) व (अर्थ-१७), मंत्रालय मुंबई-३२. 

कार्यासन अधिकारी, वित्त-७, वित्त-१, योजना-१, योजना-२, योजना-५ व योजना-७, व 
निवड नस्ती योजना-१० ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई. 


पुष्ठ ३ पैकी ३ 


